कृषि विभागातील कृषि संचालक, कृषि 
सहसंचालक, अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
कृषि उपसंचालक, तंत्र अधिकारी व कृषि 
अधिकारी या संवर्गाचे संवर्गनिहाय 
सुधारित संख्याबळ (Cadre Strength) 
निश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १९ मे, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 
कार्यासन-१२, दि. १७/१२/२०१६. 


२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/ 
कार्यासन-१२, दि. १६/०२/२०१८. 

३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५-अ, 
दि. २५/१०/२०२१. 

४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. कृव्यप्र ५४१९/प्र.क्र.१२९/८-अ, 
दि. ११/११/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये तसेच महामंडळामध्ये निव्वळ कृषि विषयक व 


तांत्रिक स्वरूपाचे ज्ञान (विविध खतांच्या मात्रांचे ज्ञान, किटकनाठाकांचे ज्ञान तसेच जमीन, 


वनस्पती शास्त्राचे ज्ञा) असणारे अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची आवऱ्यकता असल्यामुळे संबंधीत 


कार्यालय/महामंडळाच्या आकृतिबंधाच्या आदेशात/सेवाप्रवेश नियम/झासन निर्णयाव्दारे 


संबंधीत पदावर कृषि विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीची तरतुद 


करण्यात आलेली आहे. 


सबब अशा कार्यालय/महामंडळावर केवळ कृषि विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी 


यांचीच प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ 


आणि २ येथे नमुद शासन निर्णयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणाच्या अनुषंगाने निर्गमित 


केलेल्या तरतुदीमधीळ परि. ५ (अ) (६) मधीळ तरतुदीनुसार विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी/ 


कर्मचारी यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने घेणे आवश्‍यक असल्यास, जर अशी पदे अन्य प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अ 


विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण pect असतील (ज्या पदाचे वेतन राज्य शासनाच्या 


एकत्रित निधितुन दिळे जात असेल अशा प्रकरणी) किंवा अशी पदे राज्य शासनाच्या 


नियंत्रणाखाळील मंडळे, महामंडळे, कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम तसेच स्वायत्त संस्था 


यांच्या आस्थापनेवर निर्माण Hee असतील (ज्या पदांचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित 


निधितून दिले जात नाही) तर अशा पदांना प्रतिनियुक्ती धोरण लागू होणार नाही व बदली 


अधिनियमातील तरतुदीनुसार अशा पदांवर नियुक्‍ती देण्याची कार्यवाही संबंधीत संवर्ग 


नियत्रंण विभागामार्फत करण्यात यावी, Stall तरतुद करण्यात आलेली आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त धोरणानुसार ज्या झासकीय 


कार्यालयातील/महामंडळातीळ पदे केवळ कृषि अधिकाऱ्यांमधूनच प्रतिनियुक्तीने भरली 


जातात, अशी पदे कृषि विभागाच्या आस्थापनेवर एकत्रित दर्शविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार 


कृषि विभागातील संबंधीत संवर्गाची आकृतिबंधानुसार मंजूर पदसंख्या व ज्या शासकीय 


कार्यालयातील/महामंडळातील पदे केवळ कृषि alors प्रतिनियुक्तीने भरली 


जातात, अशी त्या त्या संवर्गातील प्रतिनियुक्‍्तीवरील पदे मिळून एकूण संबंधीत Pata 


संख्याबळ (Cadre Strenth) Wey क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेले 


आहे. 


या विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या दि. ११/११/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता नवीन ४६७ पदे 


निर्माण करण्यास मान्यता दिळेळी आहे. सदर ४६७ पदांपैकी कृषि विभागाशी संबंधीत तांत्रिक 


पदे, संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या संख्याबळ (Cadre 


Strenth) Fea अंतर्भूत करुन एकूण संवर्ग संख्याबळ निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. 3 येथे नमूद दि. २५/१०/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि 


विभागाकरिता यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेले संवर्गनिहाय संख्याबळ आणि उपरोक्त संदर्भ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अओ 


क्र. ४ येथे नमुद दि. ११/११/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि 


व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या ४६७ पदांपैकी कृषि 


विभागाशी संबंधीत १०९ पदे विचारात घेऊन कृषि विभागाकरिता खालील प्रमाणे सुधारित 


एकूण संख्याबळ निश्चित करण्यास या शासननिर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | पदनाम वेतनश्रेणी आकृतिबंधा | दि. मा. एकूण संवर्ग | 
क्र. नुसार २५/१०/२०२१ | बाळासाहेब | संख्याबळ 
मंजूर संवर्ग | च्या शासन | ठाकरे कृषि (सुधारित) 
पदसंख्या । निर्णयानुसार व्यवसाय व 
प्रतिनियुक्‍तीच्या | ग्रामीण 
पदांची संख्या । परिवर्तन 
प्रकल्पातील 
प्रतिनियुक्ती 
च्या पदांची 
संख्या 
(परिशिष्ट-ब 
नुसार) 
व्यि २ ३ za 4 द 1 ७_| 
१ | कृषि संचालक | 5-२७ : ११८५००- 4 4 [= | १० 
२१४१०० 
२ कृषि सह 5-२५ : ७८८००- १४ षु [| १९ 
संचालक २०९२०० 
३ | अधिक्षक कृषि | 5-२३ : ६७७००- ४६ 44 १९ १२० 
अधिकारी २०८७०० 
४ कृषि S-20 : ५६१००- २०२ ४९ ३५ २८६ 
उपसंचालक १७७५०० 
4 म.कृ.से., 5-१६ : ४४९००- ८०० ९७ ५४ ९५१ 
गट-ब (तंत्र १४२४०० 
अधिकारी) 
६ | म.कृ.से., गट- | 5-१५ : ४१८००- १६५२ १११ १ १७६४ 
ब (कनिष्ठ) १३२३०० 
कृषि अधिकारी 
एकूण २७१९ ३२२ १०९ ३१५० 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमुद केलेले संवर्गनिहाय एकूण संख्याबळ हे खालील 


प्रयोजनासाठी विचारात घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अओ 


१) संबंधीत संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमात नमुद केलेले नियुक्तीचे प्रमाण हे एकूण संवर्ग 


संख्याबळास लावण्यात येईल, व त्याप्रमाणे सरळसेवा व पदोन्नतीची कार्यवाही 


करण्यात येईल. 


२) उपरोक्त तत्क्त्यातील रकाना क्र. ५ व ६ मधील प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती ही 


बदली अधिनियमानुसार बदलीने करण्यात येईल. 


3) उपरोक्‍त तक्त्यातील रकाना क्र. ७ मधील संख्याबळाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन 


रकाना क्र. ४, ५ व ६ मधील पदसंख्येमध्ये जसे जसे बदल होतील, त्याप्रमाणे 


त्याबाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. 


=f मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता मंजूर 


करण्यात आलेल्या व सुनिश्चित करावयाच्या पदांचा सविस्तर aul या शासन 


निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमुद केला आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारीक 


संदर्भ क्रमांक ४६६/२०२२/कार्यासन-१२, दि.२७/०४/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२२०५१९१३२५४००८०१ असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 
Date: 2022.05.20 11:31:59 +05'30' 


सोबत:- परिशिष्ट- ब (सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अ 


२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उपसचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. उपसचिव (सा.प्र.वि.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१०.कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
११.निवडनस्ती/१५-अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] 

(एस-२३ रू. ६७७००- (अ) प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष 

२०८७००) (राज्य स्तर) संनियंत्रण ब मुल्यमापन तज्ज्ञ संव 
पद 
(महाराष्ट्र कषि सेवा, गट-अ) 
कृषि तंत्रज्ञान क्षमता बांधणी तज्ज्ञ 
संवर्ग पद 
(महाराष्ट्र कषि सेवा, गट-अ) 


(महाराष्ट्र कषि सेवा, गट-अ) 
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय ब॒ ।निविष्ठा व गुणनियंत्रण तंत्रज्ञान तज्ञ 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
(ब) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, कृषि (राज्य |अ) 
स्तर) 
संस्थात्मक क्षमताबांधणी कक्ष (कृषि विभाग) 


क संसाधन व्यवस्थापन तज्ञ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


अन्न प्रक्रिया व्यवस्थापन तज्ञ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


मनुष्यबळ विकास व क्षमता बां 
तज्ञ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


तंत्रज्ञान व्यवस्थापन तज्ञ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


कृषि व्यवसाय व्यवस्था तज्ञ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 

ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] अंमलबजावणी कक्ष 

(क) विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष | (MRT पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
(विभाग स्तर) अ) 


मकृसे गट-अ - अधिक्षक कृषि अधिकारी एकूण 


२ 


मकृसे गट-अ - PF उप- 
संचालक 


(एस-२० रू. ५६१००-१७७५००) | (ब) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, कृषि (राज्य 


मकृसे गट-अ - कृषि उप-संचाळक एकूण 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(एस -१६ रू. ४४९००- 
१४२४००) 


पणन विभाग 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(एस -१६ रू. ४४९००- 
१४२४०० ) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] 


स्तर) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] 


(ड) जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष 
(जिल्हा स्तर) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] 
(अ) प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष 
(राज्य स्तर) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] 
(ब) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष 
(राज्य स्तर) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] 

(क) विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष 
(विभाग स्तर) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] , 
(ड) जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष 
(जिल्हा स्तर) 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT], 


(क) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य वखार महामंडळ (राज्य स्तर) 


नोडल अधिकारी, 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
अ) 


, उप संचालक 
(कृषि व्यवसाय) 


(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
अ) 


कृषि अभियंता ( 
तंत्रज्ञान) 
(प्रतिनियुक्ती, महाराष्ट्र कृषि सेवा, 


कृषि विद्यावेत्ता 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


फलोत्पादन विद्यावेत्ता 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


क्षमताबांधणो तज्ञ 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
ब) 

संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ 

(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
ब) 


संनियंत्रण व मूल्यमापन ब एम आय 
एस तज्ञ 

(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
ब) 


पुरवठा साखळी व मुल्य साखळी 
तज्ञ तथा कृषि व्यवसाय सल्लागार 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
ब) 


क्ष तंत्र अधिकारी 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
ब) 


०< 


०< 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 

ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] , (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
(ड) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र ।ब) 

राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ 

(राज्य स्तर) 


महिला व बाल विकास विभाग ।|मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व कृषि तंत्र 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब  । ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT], (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
(एस -१६ रू. ४४९००- प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महिला आथिक fa) 
१४२४००) बिकास महामंडळ (राज्य स्तर) 


ग्राम विकास विभाग मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व कृषि तंत्र 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब  । ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प [SMRT], (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
(एस -१६ रू. ४४९००-  ।प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र राज्य ।ब) 
१४२४००) ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (राज्य स्तर) 


वणा कक्ष, महाराष्ट्र ग्राम कृषि व्यवसाय 


सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (राज्य स्तर (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 


नगर विकास विभाग ॑ंमलबजावणी कक्ष, पुणे महानगर 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(एस -१६ रू. ४४९००- 
१४२४०० ) 
TPA गट-ब एकूण 
४ ।महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार 
(कनिष्ठ) बिकास महामंडळ (राज्य स्तर) (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
(एस -१५ रू. ४१८००- ब कनिष्ठ) 
१२२२३००) 
सहकार विभाग 
मकृसे गट-ब [कनिष्ठ] एकूण 
'एकूण एकंदर 


